अनधिकृत बांधकामे/ अतिक्रमण नियंत्रण व 
निर्मुलनासाठी आयुक्‍त, मिरा भाईदर महानगरपालिका 
यांच्याकरिता पोळीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांचे 
आस्थापनेवरील पोलीस दलातील विविध संवर्गातील 
७० निर्माण केलेल्या पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-०३१५/प्र.क्र. २३६ /पोल-३ 
२ रा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जुले २०१५ 


वाचा 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ-०८१४/१२३६/प्र.क्र.८/पोल-३, 
दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, गृह विभाग क्र.ओपीओ-०८१४/प्र.क्र.८/पोल-३, दिनांक ३० मे २०१५ 
3) पोळीस महासंचाळक,म.रा.,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस/२६ ब/संकिर्ण बैठक/ 
अतिक्रमण/४१/२०१२, दिनांक १ जुले २०१५ 
४) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१५/प्र.क्र.५/१५/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ 
शासन निर्णय 
गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मिरा-भाईदर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मुलनासाठी पोलीस अधीक्षक,ठाणे ग्रामीण 
यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली मिरा-भाईंदर महानगरपालिका (ड वगी क्षेत्रात सोबतच्या विवरणपत्र 
-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नागरी पोलीस यंत्रणेसाठी विविध संवर्गातील ५३ पदे निर्माण करण्यास तसेच 
विवरणपत्र-ब मधील पोलीस अधीक्षक कार्यालयाशी संलग्न आर्थिक गुन्हे शाखेत नागरी गुन्ह्यांची 
नोंदणी, तपास व खटला भरण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याकरिता विविध संवर्गातील १७ पदे 
अशी एकूण ७० पदे पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करून त्यांच्या सेवा 
मिरा-भाईदर महानगरपालिकेकरिता उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता दिलेली आहे. 
२. आता पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांच्या आस्थापनेवर शासन निर्णय दिनांक १ सप्टेंबर, 
२०१५ मधील विवरणपत्र-अ व विवरण पत्र-ब प्रमाणे निर्माण केलेल्या एकुण ७० अस्थायी पदांना 
दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ 
देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 
पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन 
करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांक: MAS ०३१५/प्र.क्र.२३६/पोळ-३ 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 
सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट 
२००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित 
आकृतीबंध उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव 
तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावा. 

३) दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ पूर्वी पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, वरील अस्थायी 
पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी 
यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहिल. 

३. गृह विभाग, शा.नि. दिनांक १ सप्टेंबर,२०१४ मधील अट क्र.१ ते ९ ह्या मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहतील. सदर अटींचे रितसर पालन होत असल्याबाबतचा मिरा- 
भाईदर महानगरपालिका व पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांनी संयुक्तपणे तपासून सादर केलेला 
तपशील पुढील मुदतवाढीच्या प्रस्तावासोबत सादर करावा. सदरहू तपशिल सादर केल्याशिवाय उक्त 
पदांना पुढील मुदतवाढ मिळणार नाही. 
४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१५/प्र.क्र.५/१५/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
प्‌. सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०७२३१६२५०५६२२९ असा आहे. हा BAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KADAM DATTATRAY 
KADAM HANMANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


DATTAT RAY MAHARASHTRA, ou=HOME DEPT,CID - 
918120, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, cn=KADAM DATTATRAY 


H A N M A N Il 2050023 16:33:29 +05'30' 
(द.ह.कदम) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण 

४. आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: MAS ०३१५/प्र.क्र.२३६/पोळ-३ 


८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे 

१०.वित्त विभाग (व्यय-७) / वित्तिय सुधारणा-१. 
११.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


